“कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” अंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गातील कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण 
प्रणालीद्वारे सन-२०२३-२४ या वर्षात वीज जोडण्या 
देण्याकरिता निधी वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष 
क्र.४८०१४०९५) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२१ (भाग-२)/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- १. शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५, दि.१८.१२.२०२०. 
२. शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५, दि.१७.०३.२०२२. 
३. शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५, दि.२१.०३.२०२३. 
४. शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र: निधिवि-२०२२/उविप्र/प्र.क्र.४६/ऊर्जा-५, 
दि.३१.०३.२०२३. 
५. शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१ (भाग-२)/ऊर्जा-५, दि.११.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

दि.०१.०४.२०१८ पासून पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना वीज 
जोडणी देण्याकरिता सर्वसमावेशक असे “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक 
(१) अन्वये जारी केले आहे. सदर धोरणाअंतर्गत लघुदाब वाहिनीपासून २०० मीटर अंतर असणाऱ्या कृषीपंपाना 
एरिअल बंच केबलटद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. या कामाकरिता लागणारा खर्च महावितरण स्वनिधीतून 
करित आहे. लघुदाब वाहिनीपासून २०० मीटरपेक्षा जास्त व उच्चदाब वाहिनीपासून ६०० मीटरच्या आत 
असणाऱ्या कृषीपंपाना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडण्या देण्यात येत आहेत. या करिता लागणाऱ्या 
पायाभूत सुविधा उभारण्याचा खर्च शासनामार्फत दरवर्षी रु.१५०० कोटीच्या मर्यादेत भागभांडवल स्वरुपात 
महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता मिळाली आहे. 
२. सदर धोरणाची अंमलबजावणी योग्य रितीने होण्याकरिता सन २०२१-२२ वर्षातील कामांकरिता 
दि.१७.०३.२०२२ अन्वये, सन २०२२-२३ या वर्षातील कामांकरिता दि.२१.०३.२०२३ अन्वये व सन २०२३-२४ 
करिता दि.११.०९.२०२३ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. 
३. सन 2029-22 या वर्षाकरिता सदर प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष क्र.४८०१४०९५ अंतर्गत रु. yoo कोटी इतका 
निधी दि.२९.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधी उपरोक्त प्रयोजनार्थ खर्च केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महावितरण कंपनीने दि.२०.०२.२०२३ रोजी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२१ (भाग-२)/ऊर्जा-५ 


शासनास सादर केले आहे. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता सदर प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष क्र.४८०१४०९५ अंतर्गत 
रु. ३४९.४१ कोटी इतका निधी दि.३१.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महावितरण कंपनीस वितरीत 
करण्यात आला आहे. सदर निधी उपरोक्त प्रयोजनार्थ खर्च केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महावितरण 
कंपनीने दि.१४.०८.२०२३ रोजी शासनास सादर केले आहे. 


४. २०१ ते goo मीटर अंतरावरील दि.०१.०४.२०१८ पासून प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप वीज 
जोडण्यांपैकी आतापर्यंत २४,४०६ वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील ४०,२७२ 
कृषीपंप वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. याकरिता रू.१३८७.७७ कोटी इतका खर्च येणार आहे. 

५. सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता लेखाशिर्ष क्र.४८०१४०९५ अंतर्गत रु.१००० कोटी इतकी तरतुद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने सदर तरतुदीपैकी रु.२००.०० कोटी इतका निधी BEAMS 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याअनुषंगाने लेखाशिर्ष क्र.४८०१४०९५ अंतर्गत रु.२००.०० कोटी इतका 
निधी महावितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

(१ “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ मंजूर प्रकल्पातील सर्वसाधारण 
प्रवर्गातील २०१ मिटर ते goo मिटर अंतरातील प्रलंबित अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज 
जोडण्या देण्याकरिता रु.२००,००,००,०००/- (रुपये दोनो कोटी फक्त) इतका निधी महावितरण कंपनीस 
रोखीने वितरित करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

(२) या निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली अनुदानाची रक्‍कम ज्या उद्देशासाठी मंजूर करण्यात आली आहे 
त्याच उद्देशासाठी ती उपयोगात आणली जाईल याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहिल. 

(३) सदर खर्च मागणी क्र.के-११ खाली ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०५ महापारेषण व वितरण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०१) भांडवली गुंतवणुक, (०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये भांडवली 
गुंतवणूक) (कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका लेखाशिर्ष क्र.४८०१४०९५ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

(४ सदरची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून डॉ.गौरी पाटील, 
कक्ष अधिकारी(ऊर्जा-३) व श्री.ना.श्री.कराड, नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूर झालेली रक्कम 
रु.२००,००,००,०००/- (रुपये दोनशे कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund 
Transfer art Pelt हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करावी. 

(५ शासनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. या कंपनीमध्ये केलेली सदर भांडवली गुंतवणूक 
ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्या. मार्फत केलेली भांडवली गुंतवणूक समजण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२१ (भाग-२)/ऊर्जा-५ 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. या कंपनीने सदर रक्कमेच्या दर्शनी मूल्याइतके समभाग महाराष्ट्र 
राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्या. या कंपनीच्या नावे वितरित करावेत. 
(६ शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील सोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील अटीची पूर्तता होत आहे. तसेच अनुक्रमांक १ ते ८ मधील अटीं लागू होत 
नसल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
(७ या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरित करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 
प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
(८) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०९१४१२२७१४७२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 


DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES ENERGY 
N A RAYAN AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6105200693c60a32b755f7e67f72965b8dd57ad 
570981F1, pr ICode=400032, st=Mahi 
S H RI KRI S H N A KA RA D -AE7FAEABAF457 1C2748E4DD5FFD2CD 1 08DE0E1 3085997 
OF4D7D0EE40046B3E9E, NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 
Di 2023.09.14 12:32:37 +05'30' 
(ना.श्री.कराड) 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
६. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई 

१३.अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, WHIMS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२१ (भाग-२)/ऊर्जा-५ 


१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१८.कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१९.कार्यासन अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०.कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१.कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२.निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


